मौ. कौलव, ता.राधानगरी, जि. कोल्हापूर येथील 
भोगावती नदीकाठी पूर सरंक्षक भिंतीच्या 
कामाच्या अंदाजपत्रकाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मंजूरी प्रदान करण्याबाबत. . (शुध्दिपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक -:प्रशामा -२०२२/ (प्र.क्र. ३३३/२०२२/ सिं.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय,मुंबई -४०००३२ 
दि;- ०२/०७/२०२४ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक :- प्रशामा -२०२४/ (प्र.क्र-३३३/२०२२/ सिं.व्य.(महसूल) दि ;- १५/०३/२०२४ 
शासन शुध्दिपत्रक- 


उपरोक्त नमूद वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 
आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये 


“महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत मौजे कौलव, ता. राधानगरी, जि. 
कोल्हापूर येथील भोगावती नदीवरील पूर संरक्षक भिंत बांधकामाच्या प्रस्तावास प्रस्तावित पूर संरक्षक भिंत 
बांधण्याच्या कामासाठी रु. ५००६९८.००/- (पन्नास लक्ष सहाशे sagas रुपये) एवढया खर्चाच्या 
जलसंपदा विभागाच्या सन २०२२-२३ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर 
आधारित अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.” 
असे नमुद झाले आहे.तसेच परिशिष्टामध्येही एकुण रकमेचा असाच उल्लेख आहे 


या ऐवजी 

सदर शासन निर्णयामध्ये “महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत मौजे 
कौलव, ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर येथील भोगावती नदीवरील पूर संरक्षक भिंत बांधकामाच्या प्रस्तावास 
प्रस्तावित पूर संरक्षक भिंत बांधण्याच्या कामासाठी रु. ५०,०६,९८१.००/- (पन्नास लक्ष सहा हजार Awa! 
एक्याऐंशी रुपये) एवढया खर्चाच्या जलसंपदा विभागाच्या सन २०२२-२३ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे” असे वाचावे व त्यानुसार सोबत जोडलेले सुधारीत परिशिष्ट वाचावे 

सदर झासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०२१२४८२९२७२७ असा आहे.हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


SONAL ANAND 
GAIKWAD 


(सोनल गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे अपर मुख्य सचिव, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः प्रशामा -२०२२/ (प्र.क्र. 333/2022/ सिं.व्य.(महसूल) 


मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन,मुंबई 
मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई 
७ मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई 
८) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
९) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१०) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११) महाळेखापाल-१ (लेखा वअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
१२) महालेखापाल-२ (लेखा वअनुज्ञेयता/लेखापरीक्ष),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१३) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
१४) मुख्य अभियंता, (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे 
१५) आंतरवित्त सलछ़ागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्राळय, मुंबई, 
१६) अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 
१७) सिं.व्य.(महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः प्रशामा -२०२२/ (प्र.क्र. ३३३/२०२२/ सिं.व्य.(महसूल) 


शासन शुध्दिपत्रक: प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.३३३/२०२२)/ सिंव्य (महसूल), 
दि. ०२/०७/२०२४ चे सहपत्र 


परिशिष्ट 
अ.क्र. Description of Item पडताळणी नंतरची 
; C - Works (excluding Royalty) २८२४१०२.९२ 
: Royalty ३२९३७५.६६ 
व १ % Insurance २८२४१.०३ 
> १८% GST ६९०१३८.५२३ 
ग Add ३% Contingencies ११५०२३.०९ 
Total Rs. ५००६९८१.०० 


SONAL ANAND 
GAIKWAD 


( सोनल गायकवाड ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


